लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र./मु.अ. नां/प्र.आ./३६१८, दि.२०/११/२०२३. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये लातूर 
जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, लातूर यांनी सदर 
रस्ते SHAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
लातूर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेऊन लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यातील खालील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी) 


रामा-१४५ तीप्राळा-साकोळा-राणी । इतर जिल्हा | (०/०० ते १९/९००) | १९.९०० | प्रमुख जिल्हा 
spon प्रजिमा-४१ बसपुर- मार्ग-८१ १९.९०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-११४ 
केळगांव रामा-२४० राठोड-प्रजिमा- 
१७ पर्यंत रस्ता. (ता. शिरुर, 
अनंतपाल व निलंगा) 


प्रजिमा - 3३ मधील ०.२०० कि.मी. व 
प्रजिमा -४१ मधील २.५०० कि.मी. 
अशी एकूण २.७०० कि.मी. ओव्हरलॅप 
लांबी. 


रामा-२४० गुराळ सावनगिरा- । इतर जिल्हा । (0/00 ते २३/५००) | २३.५०० । प्रमुख जिल्हा 
बोटकुळ -टाकळी बोंबळी रामा- | मार्ग-७५  । २३.५००कि.मी. कि.मी. | मार्ग-११५ 

२५२ रस्ता. (ता. निलंगा) इजिमा-८४ मधील २.०० कि.मी 
ओव्हरलेंप लांबी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८४/नियोजन-२ 


शिऊर-रामा-२३८ BRR प्रजिमा- | इतर जिल्हा | (०/०० ते ११/००) ११.०० | प्रमुख जिल्हा 
४२-प्रजिमा-४४ BRT तगरखेडा मार्ग- ८४ ११.०० कि.मी कि.मी. | मार्ग-११६ 

ते रामा-२४४ पर्यंत रस्ता. (ता. 

निलंगा) 

रामा-२४५ बोळेगाव कारेवाडी इतर जिल्हा मार्ग | (0/00 ते २६/५००) | २६.५०० | प्रमुख जिल्हा 
शिरुर अनंतपाळ आजनी बिब्राळा ते -७६ २६.५०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-११७ 


प्रजिमा-४१ पर्यंत रस्ता. रामा-२४४ मधील ०.५० किमी. 


(ता. शिरुर, अनंतपाळ व निलंगा)  । ओव्हरलॅप लांबी. 
रामा-१४५ ते सर्फराजपूर उमरदरा- | इतर जिल्हा | (०/०० ते २६/५००) | २६.५०० | प्रमुख जिल्हा 
हालकी-ऱोंद-रामा-२३६ राठोड | मार्ग- ८० २६.५०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-११८ 


रस्ता. 
(ता. शिरुर, अनंतपाल व निलंगा) 


प्रजिमा-१६ मधील ०.३०० कि.मी. व 
प्रजिमा-४१ मधील ०.८०० कि.मी. 
अशी एकूण १.१०० कि.मी. ओव्हरलॅप 
लांबी. 


एकूण १०७.४०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील लातूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०७.४०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२२१४.४७५ + १०७.४००) 
म्हणजेच २३२१.८७५ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०७.४०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (११२८.१००-१०७.४००) म्हणजेच १०२०.७०० कि.मी. इतकी होईल. 


हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२ २१७३०१०७४१८असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 


Di 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3021bf955fefd7 1 ffadSdd7c97769147f19aca6383a 1 2fed6cff48 


49d78e224a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
KA C H A R E serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCA0E9F0D137FEABOB 
BCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 
Date: 2024.02.29 17:39:45 +05'30' 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, लातूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

प्रत - 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 
२) जिल्हाधिकारी, लातूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८४/नियोजन-२ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


2 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


